अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या 
स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्‍टर व त्याची 
उपसाधने यांचा पुरवठा करणे या योजनेकरीता सन 
२०२१-२२ या वर्षात अर्थसंकल्पित करण्यात 
आलेला निधी खर्च करण्यासाठी मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 


सामाजिक न्याय व fears सहाय्य विभाग 


शासन ज्ञापन, क्रमांक: एसटीएस-२०२१/प्र.क्र. १२३/अजाक 


मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: ०८ मार्च, २०२२. 


ज्ञापन: 


आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना कळविण्यात येत आहे की, अनुसूचित 


जाती व नवबौध्द घटकांच्या स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी ट्रॅक्‍टर व त्याची उपसाधने यांचा पुरवठा 
करणे या योजनेकरीता सन २०२१-२२या वर्षातील अर्थसंकल्पिय निधीपैकी अर्थसंकल्पित अंदाज, 
वितरण व संनियंत्रण प्रणाळीवर (8/॥/॥5/बीम्स) उपलब्ध झालेला निधी खर्च करण्यासाठी याद्वारे 
मान्यता देण्यात येत आहे, याबाबतचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे: 


(रुपये हजारात) 
अ. | अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या | अर्थसंकल्पित निधी | खर्च करण्यासाठी मान्यता 
क्र. स्वयंसहाय्यता बचत गटांना मिनी रुपये देण्यात येत असलेला निधी 
ट्रॅक्टर व त्याची उपसाधने यांचा रुपये 
पुरवठा करण्याची योजना 
1 १_| २ ३ 18४ 
hi 2224, 400,000 4,00,000 
३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) (अक्षरी रुपये पन्नास (अक्षरी रुपये दहा कोटी 
२२२५ डी ३३१ कोटी फक्त) फक्‍त) 


२. नियंत्रण अधिकारी यांनी उपरोक्त विवरणातीलळ रकाना ४मधील निधी (रुपये १०.०० कोटी) 


प्रस्तुत योजनेकरीता खर्च करावा. सदर निधी खर्च झाल्यावर त्याबाबतचे विवरण व उपयोगिता 


प्रमाणपत्रन चूकता शासनास सादर करण्यात यावे. 


३. प्रस्तुत योजनेवर होणारा खर्च खालील लेखाश्ीर्षाखाली खर्ची टाकून सन २०२१-२२या वर्षात 


अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा: 


मागणी क्रमांक एन-३ 


मुख्य लेखाशीर्ष २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्ग व 


अल्पसंख्याक यांचे कल्याण 


०१, अनुसूचित जातींचे कल्याण 


(०४) अवजारे व यंत्रसामुग्रीकरीता अर्थसहाय्य पुरविणे 
(०४) (09) बचत गटांना मिनी ट्रॅक्‍टर घेण्यासाठी अर्थसहाय्य. (कार्यक्रम) 


३१, सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) 
२२२५ डी ३३१ 


शासन निर्णय HATH: एसटीएस-२०२१/प्र.क्र. १२३/अजाक 


४. सदर निधी कोषागारातून आहरित करण्यापूर्वी शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक २४ जून व 
१४ ऑक्टोबर, २०२१मधील नमूद सूचनांची तसेच, त्यासोबतच्या परिशिष्टातील नमूद केलेल्या 
तपासणी सूचीप्रमाणे सर्व बाबींची प्रतिपूर्ती होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


५. सदर निधी खर्च करताना राज्य शासनाची कार्यनियमावली, वित्तीय नियमावली, अर्थसंकल्पीय 
नियम पुस्तिकेतील तरतुदी व वेळोवळी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णय/ परिपत्रक यातील 
सर्व अटी व शर्तीचे पालन होईल, याचीही दक्षता घेण्यात यावी. सदर निधी खर्च करताना कोणतीही 
वित्तीय अनियमितता होणार नाही, याची दक्षता घेण्याची जबाबदारी आयुक्‍त, समाज कल्याण, 
महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांची राहिल. 


६. सदर ज्ञापन हे वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक: ७१२ /व्यय-१४, दिनांक १३ 
ऑगस्ट, २०२१ अन्वये मिळालेल्या सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आलेले असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२२०३०९१६५०१८४८२२ असा 
आहे. हे ज्ञापन डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
RAJENDRA 
NATHA SAVANE 


(रा. ना. सवने) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई, 
सर्व मा. संसद सदस्य आणि विधानपरिषद/सभा सदस्य, 
मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
५. मा. उपमुख्य मंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय,मुंबई, 
६. मा. मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
अप्पर मुख्य सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
मा. मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
१०. आयुक्‍त, समाज कल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 
११. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
१२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
१३. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई, 
१४. महालेखापाल (लेखापरिक्षा)-२, महाराष्ट्र, नागपूर, 
१५. संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 
१६. सर्व प्रादेशिक उप आयुक्त, समाज कल्याण विभाग, 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एसटीएस-२०२१/प्र.क्र. १२३/अजाक 


१७. सर्व सहाय्यक आयुक्‍त, समाज कल्याण, 

१८. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई, 

१९. कोषागार अधिकारी, पुणे, 

२०. वित्त विभाग (व्यय-१४ / अर्थसंकल्प-३/७, अर्थोपाय), मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२, 

२१. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
२२. निवड नस्ती /अजाक. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


